A Oo 
Sel 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 
करीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 
(राज्य हिस्सा - २५०५ ए १३८) 


महाराष्ट्र शासन 


आदिवासी विकास विभाग 

शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.८/कार्यासन ६ 

मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: ९ मार्च,२०२१ 


शासन परिपत्रक, वि. वि, क्र.अर्थसं-२०२० / प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२०. 
वि. वि, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 


३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.५१/यो-१०, दि.११.१२.२०२०. व 
दि.२८.१२.२०२०. 


ae 


प्रस्तावना :- 


ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०१/यो-१०. 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ग्राम विकास विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेंअंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून राज्य हिळछ्यासाठी रु.१५७००.०० लाख इतका 


निधी वितरीत करण्याबाबत ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये सादर करण्यात 


आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २५०५- ग्रामीण रोजगार या 
मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता सन २०२०-२१ या वर्षातील 


तरतुदींतून राज्य हिऱड्याकरीता खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे (रु.लाखात) 
योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष व बाब सन २०२०-२१ मधील आतापर्यंत सदर शा.नि. 
केंद्र / राज्य अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरीत निधी । अन्वये वितरीत 
हिस्सा करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
शिक कच २ ३ 8 षु & 
प्रधानमंत्री । २५०५ ए १३८ 33- रु.४०६००.०० २४९००.०० १५७००.०० 
आवास राज्य हिस्सा | अर्थसहाय्य रु.२५०००.०० 
योजना (४० टक्के) (मूळ अर्थसंकल्पित तरतूद + 
ग्रामीण रु.१५६००.०० 
(पुरवणी मागणी) 
एकूण ४०६००.०० २४९००.०० १५७००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु. १५७००.०० लाख (अक्षरी रुपये एकशे सत्तावन्न कोटी फक्त) इतका निधी 
प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाची राहील. 

४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्िष्टाबाबतची 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवावी. 

५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 

६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सं.क्र.१ येथील शा.नि. अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५५/व्यय-१४, दि.१२.०२.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१३२६३१८०२४ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 


क ी 

Ravindra Pater DearoneniepettalocetO0082, 

st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8 

Di g a aa) ba rro A ute टचा चा cnc00 sta 108, डन Digembare Aue 

Date: 2021.03.09 18:07:57 +05'30' 
(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 

१. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
३. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 

७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. ग्रामविकास विभाग, योजना-१०, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी, (का. २/१७) 

१२.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


